नांदेड वाघाळा हाहर महानगरपालिकेच्या 
सर्वसाधारण सभेने संमत केलेला ठराव 
क्र. १३२ दि. ३० नोव्हेंबर, २०१८ अंतिमत: 
विखंडीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नामपा-२०१९/प्र.क्र.२४१/नवि-२४, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-३ फेब्रुवारी, २०२३ 
संदर्भ : १) आयुक्त, नांदेड वाघाळा हहर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नावाहमनपा/नरवि/ 
३६०८ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९. 
२) आयुक्त, नांदेड वाघाळा हहर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नावाहमनपा/नरवि/ 
२३०८ दिनांक २९ जून, २०२०. 
३) शासन निर्णय क्र.नामपा २०१९/प्र.क्र.२४१/नवि-२४,दिनांक २ डिसेंबर, २०२०. 
8) आयुक्त, नांदेड वाघाळा हहर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नावाहमनपा/नरवि/ 
६७५/२०२२, दिनांक २८ जुले, २०२२. 
प्रस्तावना : - 
आयुक्त, नांदेड वाघाळा WEL महानगरपालिका यांनी दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ च्या 
पत्रान्वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा सदर ठराव क्र. १३२, दि.३० 
नोव्हेंबर, २०१८ नुसार सेक्टर डी व जी मधील नमूद केलेली आरक्षणे वगळणे हे नियोजनाच्या 
दृष्टीकोनातून सार्वजनिक सुविधांचा अभाव निर्माण करणारे ठरणार असल्याने सदर ठराव महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे तरतुदीश्ी विसंगत असल्याने व व्यापक लोकहिताविरुध्द 
असल्यामुळे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, कलम ४५१ (१) नुसार विखंडित करण्याबाबत 
विनंती केली. 
२. याअनुसार, सदर ठराव झासन निर्णय दिनांक २ डिसेंबर, २०२० अन्वये निलंबित करुन 
त्याबाबत संबंधितांकडून अभिवेदन मागविण्यात आले. याबाबत, कुठल्याही प्रकारचे अभिवेदन या 
विभागास प्राप्त झालेले नाही. तसेच, महानगरपालिकेकडेही अभिवेदन प्राप्त MIs नसल्याचे आयुक्‍त, 
नांदेड वाघाळा हाहर महानगरपालिका यांनी संदर्भाधीन क्र.४ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 
३. उपरोक्त नमूद बाबी विचारात घेऊन ठराव क्र. १३२ दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१८ हा अंतिमत: 
विखंडीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


आयुक्त, नांदेड वाघाळा Mex महानगरपालिका यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने, नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने संमत केलेला ठराव क्र.१३२ दिनांक ३० नोव्हेंबर, 
२०१८ हा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीशी विसंगत तसेच व्यापक लोकहिताच्या 
विरुध्द असल्यामुळे, सदर ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम ४५१ (३) नुसार 
अंतिमत: विखंडित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः नामपा-२०१९/प्र.क्र.२४१/ 'नवि-२४ 

सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२०३१२५६५८३४२५ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIDYA RAMAPPA : 
HAMPAYYA य. 
(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


0090११ RAMAPPA HAMPAYYA, 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEPARTMENT, 


ae1089289d9878b7cb344 


2, st=t 
}829AC9ADBEBSBODDABDOR6A. 
=VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 


प्रति, 
१) आयुकत तथा प्रशासक, नांदेड वाघाळा- हहर महानगरपालिका,नांदेड. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय. 
३) प्रधान सचिव, (नवि-२), नगर विकास विभाग, यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
४) नगर सचिव तथा प्राधिकृत अधिकारी, नांदेड वाघाळा TEL महानगरपालिका, नांदेड. 
५) निवड नस्ती (नवि-२४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


